महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली 

सैन्यातील शौैर्यपदक/सेवापदक धारकांना 

अनुज्ञेय रक्‍कम मंजूर करणेबाबत. 

ले.जनरळल संजय मनोहर लोंढे (सेवानिवृत्त), जि. पुणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२१/प्र.क्र.३०३/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - २७/१२/२०२१. 


वाचा- 
१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग मगौपु-२०१७/प्र. क्र.३६०/२८,दिनांक 39.09.2098. 
२) संचालक,सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/गौ.पु/प्रस्ताव/सैकवि-१६/२४९४ 
दिनांक १४/१२/२०२१. 
प्रस्तावना- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ३१/०१/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र गौरव 
पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्यातील १६ प्रकारच्या शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना शासकीय अनुदान देण्याचा 
निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ले. जनरल संजय मनोहर लोंढे (सेवानिवृत्त), जि. पुणे. यांना राष्ट्रपती 
सचिवालयाच्या आदेश क्र. सं. ७३-प्रेस/२०२१, दि. ३१ जुले, 2029 अन्वये परम विशिष्ट सेवा पदक हे पदक 
प्रदान करण्यात आले आहे. संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार ले. जनरल संजय मनोहर लोंढे, जि. पुणे. यांना 
रु.४,००,०००/-(रू. चार लाख फक्त) इतके अनुदान देण्याचा प्रस्ताव संचाळक,सैनिक कल्याण विभाग, पुणे 
यांनी उक्त संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 


शासन निर्णय- 
उपरोक्त नमूद शासन निर्णय व प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम देण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 
शौर्य/सेवापदक धारकाचे पदनाम, शौर्य/सेवापदक पदक प्राप्त झाल्याचा | देय रक्‍कम (रुपये) 
नाव व पत्ता दिनांक 


डी. आर.- १०३५९-पी, परम विशिष्ट सेवा पदक । २६ जानेवारी, २०२१ ४,००,०००/- 
ले. जनरल संजय मनोहर लोंढे 


(सेवानिवृत्त),२/5'॥, SM 
सी-४०२, डी.एस.के. गार्डन 
Vaasa, कोंढवा, पुणे - ४११ ०४८ 


ल्हणरक्कन रूपये 


२. महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय ठरविलेल्या रक्‍्कमेपैकी yo % म्हणजे रु. 
२,००,०००/- (रू. दोन लाख फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित ५०% रक्कम म्हणजे रु.२,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२१/प्र.क्र.३०३/का-२८ 


(रू. दोन लाख फक्त) मा.मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत बँकेत 
सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 

३. वरील परिच्छेद क्र.२ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी होणारा खर्च 
रु. २,००,०००/- (रू. दोन लाख फक्त) इतका खर्च 'मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष २०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण 
सेवा, Loo -इतर खर्च, (00)(04) शौर्यासाठी पारितोषिके (२०७५ 0993) ०५- बक्षिसे' या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

४. प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, पुणे यांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी' म्हणून 
प्राधिकत करण्यात येत आहे.सदरची रक्‍कम जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, पुणे यांनी कोषागार 
कार्यालय, पुणे येथून आहरीत करुन संबंधितांना विहीत पध्दतीने वितरीत करावी. 


षु. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय, क्र मगौपु-२०१७ /प्र. क्र. ३६०/२८, दिनांक ३१.०१.२०१९ मधील मार्गदर्शक 
तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२३०१७४७३२५८०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shivaji gulabrao 
gore 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई, 
२.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई, 
३.महाळेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेख) महाराष्ट्र, मुंबई-३२, 
४.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 
५.जिल्हाधिकारी, पुणे, 
६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
७.संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 
८.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, पुणे, 
९.सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
१०.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई. 
११. ले. जनरल संजय मनोहर लोंढे (सेवानिवृत्त),?१/5॥/॥, SM, सी-४०२, डी.एस.के. गार्डन एनक्लेव, 
कोंढवा, पुणे -४११ ०४८, 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
१३. प्रत संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


